वाचा:- 


परळी ता. वाडा जि. पालघर येथील प्राथमिक 
आरोग्य केंद्राचे ३० खाटांच्या ग्रामीण 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१ ९/प्र.क्र.२१७/आ-३ अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत 
गो.ते.रुग्णालय आवार, मुंबई-४००००१ 
दिनांक ५ ऑगस्ट ,२०१९ 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क. संआसे/ /कक्ष-३/ टे- 
२/ प्रा.आ.केंद्र,परळी /श्रेणीवर्धन / ४०९४-९५ /१९ दि. ८.०३.२०१९ 


प्रस्तावना - 


परळी ता. वाडा जि. पालघर येथे ग्रामीण रुग्णालय सुरु करणेबाबत आरोग्य सेवा 


संचाळनालयाने प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - 


परळी ता. वाडा जि. पालघर येथे ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय स्थापन करण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. 


सदर श्रेणीवर्धीत ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयासाठी विहीत पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन 


तेथे बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९ प्र.क्र. २१७/आ-३ अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२९११३००५६०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Roshani 
Di 
Roshani = aan. 
= Pati i lahara: 
=G Of Mah ht 
Dinesh eaten 
ate: 2019.08.05 17:17:42 


Kadam Patil * 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर. 


. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


2 
3. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 


५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ,ठाणे. 


६. जिल्हा शल्य चिकित्सक,पाळघर. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पालघर. 


८. नियोजन विभाग, (का.१४७२) मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय, मुंबई 
११.निवडनस्ती (आरोग्य ३-अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


